तालुका क्रीडा संकुल कळमेश्वर, जिल्हा नागपूर 
येथील कंत्राटदार मे. खान GERM यांनी मा. 
उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या दाव्याअंतर्गत 
मध्यस्थाद्वारे दिलेल्या निर्णयानुसार नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-२०१९/प्र.क्र.१९८/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.राक्रीधो २००३/ 
प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र.ताक्रीसं/कळमेश्वर/निमा/१९-२०/का-९/४५०८, 
दिनांक २५ मार्च, २०२०. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थसं/निधी वितरण/२०२०-२१/(८)/का-८/ 
५६७२, दिनांक ०८ ऑक्टोंबर,२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत तालुका स्तरावर तालुका क्रीडा संकुल उभारण्याची योजना संदर्भ 
क्र. (9) येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तालुका क्रीडा 
संकुल कार्यक्रमांतर्गत कळमेश्वर, जि. नागपूर येथील तालुका क्रीडा संकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी कंत्राटदार 
मे. खान कंन्स्ट्रकशन यांचेशी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नागपूर यांनी बांधकामाच्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 
दिनांक ०९.०७.२००४ रोजी करारनामा केला. त्यानुसार क्रीडा संकुलाचे कंत्राटदार मे.खान कन्स्ट्रकडान यांना 
दिनांक १७.०८.२००४ रोजी रू. २४.०० लक्ष बांधकामाबाबतचे निविदा नुसार कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. 
२. तालुका क्रीडा संकुल,कळमेश्वर, जि. नागपूर येथील बांधकामाचे दरम्यान बांधकाम साहित्याची दरवाढ 
झालेली असल्याने संबंधित कंत्राटदारास देयक अदा करण्यास विलंब झाल्याने, कंत्राटदार मे. खान कन्स्ट्रकान 
यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे सिव्हिल अर्ज क्र. ८०६/२०११ अन्वये दावा दाखल केला 
आहे. सदर प्रकरणी, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी नियुक्‍त केलेल्या मध्यस्थद्वारे 
(Arbitrator) दिलेल्या निर्णयानुसार HACER रु.७४.८० लक्ष इतकी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले 
आहेत. मा. न्यायालयामार्फत नियुक्‍त मध्यस्थाद्वारे दिलेल्या निकालानुसार कंत्राटदारास भरपाईची रक्‍कम अदा 
करण्याकरीता रु.७४.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती संदर्भ क्र. (३) व (४) अन्वये आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, म.रा., पुणे यांनी केली आहे. या अनुषंगाने कळमेश्वर, जि. नागपूर या तालुका क्रीडा संकुलाच्या 
विवादाच्या अनुषंगाने कंत्राटदारास भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

तालुका क्रीडा संकुल,कळमेश्वर, जि. नागपूर येथील बांधकाम कंत्राटदार मे. खान कन्स्ट्रक्छान यांनी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या सिव्हिल अर्ज क्र. ८०६/२०११ मध्ये नियुक्‍त केलेल्या 
FRA (Arbitrator) दिलेल्या निर्णयानुसार HACER रु.७४.८० लक्ष इतकी भरपाईची रक्‍कम अदा 
करावयाची असून, क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना या योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पित 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-२०१९/प्र.क्र.१९८/क्रीयुसे-१ 


करण्यात आलेल्या रु.५९४७.९९ लक्ष तरतूदीपैकी रु.७४.०० लक्ष (रुपये चौऱ्याहत्तर लक्ष फक्त) इतकी तरतूद 
वितरीत करुन सदर तरतूद आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरीता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींकरीता 
खर्च करण्यात यावा. 

२. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता “क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना” या कार्यक्रमाकरीता अर्थसंकल्पित 
केलेल्या रु.५९४७.९९ लक्ष एवढया तरतुदी मधून खालील अटीच्या अधीनतेने सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च 
करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ शासन 
निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या 
अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 
(१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना (२२०४ १७९२), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली 
चालू आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १६.०४.२०२० व दिनांक ०४.०५.२०२० मधील सूचनांनुसार 
उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, 
दिनांक १६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. यासाठी जिल्हा 
DIST अधिकारी, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन FATT 
मे. खान कन्स्ट्रकान यांना अदा करण्यात यावा व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७१८/२०२०/व्यय-५, दिनांक ३१.१२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११३१५११२२४०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


कें Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati Madhukar १०५ याचा 
duc d Sports Department, postalCode=400032, 
2.5.4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee7001 5d36b35b2c07¢ 


Nanal ची 


Date: 2021.01.13 15:15:20 4-05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-२०१९/प्र.क्र.१९८/क्रीयुसे-१ 


७) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१०) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

११) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, नागपूर विभाग, नागपूर. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनाळयामार्फत) 

१३) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१४ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७ निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


wme le ODT भक CSC CLC wa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


